महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोठा 
निर्मिती मंडळातील अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - विअस्था-२०२२/प्र.क्र.१७/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२३. 


) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा २०१६/प्र.क्र.२३८/आस्था-१, दि. १४.११.२०१९ 

) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विअस्था-२०२२/प्र.क्र.१७/आस्था-२, दि. १५.०२.२०२३ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३. 

) वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३ 

) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ यांचे पत्र क्र. विनिमं २०२३/ आस्था/ 
अस्थायी पदे/६३६, दि. २८.०७.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


वाचा येथे नमूद अ.क्र. १) येथील शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विभाग व विभागाच्या 
अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई या 
कार्यालयासाठी एकूण २७ अस्थायी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी, मुंबई येथील 
मुख्यालयासाठी ६ अस्थायी पदे व वाई येथील कार्यालयासाठी २१ अस्थायी पदे मंजूर करण्यात 
आली आहेत. वाचा येथे नमूद अ.क्र. 2) येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळातील एकूण २७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. वाचा येथे नमूद अ.क्र. ४) येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळाच्या मुंबई व वाई कार्यालयासाठी पुढील तक्त्यात नमूद एकूण २७ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः विअस्था-२०२२/प्र.क्र.१७/आस्था-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम सुधारीत वेतनश्रेणी 
आकृतीबंधा 
नुसार मंजूर 
अस्थायी 
पदसंख्या 
(१ | महाराष्ट्र राज्य सचिव 1१ | एस-२३ : ६७७००-२०८७००/- 
मराठी विश्वकोश | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 2 एस-१४ : ३८६००-१२२८००/- 
निर्मिती मंडळ, | वरिष्ठ लिपिक (१ एस-८ : २५५००-८११००/- 
मुख्यालय, मुंबई । वाहनचालक १ | एस-६: १९९००-६३२००/- 
डिपाई aes: | एस-१ : १५०००-४७६००/- 
एकूण (१) & 
(२) | मराठी विभाग संपादक २ मासिक ठोक मानधन रु. 
विश्वकोश (कंत्राटी पद) २१०००/- 
कार्यालय, वाई, | सह संपादक (कंत्राटी । २ मासिक ठोक मानधन रु. 
जि. सातारा पद) १४०००/- 
कला संपादक (कंत्राटी a मासिक ठोक मानधन रु. 
पदो) ११०००/- 
विद्याव्यासंगी सहायक | ४ एस-१५ : ४१८००-१३२३००/- 
संपादकीय सहायक षु एस-१० : २९२००-९२३००/- 
ग्रंथालयीन सहायक २ एस-७ : २१७००-६९१००/- 
लिपिक-टंकलेखक 2 एस-६ : १९९००-६३२००/- 
डिपाई ३ एस-१ : १५०००-४७६००/- 
एकूण (२) २१ 
एकूण पदे (१) + (२) २७ 


३. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्र. झडएफ-०२, लेखाशिर्ष २२०५, कला व संस्कृती, 


(00) (902), कला व संस्कृती प्रचालन (०१) अनिवार्य (०१) (०२) मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 
(२२०५ ३१८१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वित्तीय 


वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. 


39.02.2023 अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअस्था-२०२२/प्र.क्र.१७/आस्था-२ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१५५८५१५९३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VAISHALI LAHU WAGHMARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
GI 32, 
6 3dad 1 09dbcf1f43d6ad6a6b5f92b82c67d443 
eba2bdfc622, 


LAI ENT, postalCode=4000 
stl 
25, 
31 J 
pseudonym=E1BFA1AOSAFD2F8E8BE45C3B7FCA1A87900F419 
2, 

WAG H M A R E serialNumber=F557034494093273E8 10D83B4B4760417E6293A 


17606F 1295B2E68D6F099E122, cn=VAISHALI LAHU 
WAGHMARE 
Date: 2023.09.13 16:01:48 +05'30" 


(वैशाली वाघमारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) उपसचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


६) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 

७) कार्यासन व्यय-४/आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती, कार्यासन आस्था-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


